राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानाच्या 
(NMAET) कृषि विस्तार उप अभियानातंर्गत, 
राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये 
सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) योजनेंतर्गत 
अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा सन २०१७-१८ 
मधील अखर्चीत रु. २३०.७८ लक्ष निधी 
पुनर्णिवित करून चालू वर्षी विनियोगात 
आणण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृविका ०११७/प्र.क्र.१२/३-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : १८ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा - 

१) केंद्रीय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्र. एफनं.३६-२८/२०१७- By, विस्तार कक्ष, 
दि.२९.१.२०१८ ची दोन पत्रे 

२) कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.कृविका-२०१७/ प्र.क्र.१२/३अ, दि.१५.२.२०१८ 

३) केंद्रीय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्र. एफनं.२७-३/२०१८- ay, विस्तार कक्ष, 
दि.१९.४.२०१८ 


प्रस्तावना - 


केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत ( NMAET) कृषि विस्तार उप अभियान 
राबविण्यात येत आहे. सदर उप अभियानात राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये सुधारणांकरिता सहाय्य 
(आत्मा) ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात राबविण्यात येते. केंद्र शासनाने 
सदर योजनेची सन २०१७-१८ मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी दि.२९.१.२०८ च्या पत्रान्वये दुस-या 
हप्त्यापोटी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु. २०३१.७६ लक्ष व अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी रु. २३०.७८ लक्ष असा 
एकुण रु. २२६२.५३ लक्ष एवढा निधी वितरीत केला होता. तदनुसार दि. १५.२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
सन २०१७-१८ मध्ये राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांन सुधारणा करीता सहाय्य (आत्मा) योजना 
राबविण्यासाठी केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दुस-या हप्त्यापोटी वितरित केलेल्या रु. २२६२.५४ 
लक्ष निधीस व त्या प्रमाणात राज्य शासनाच्या ४०% हिश्यानूसार एकुण रु. १५०८.३६ AM एकुण रु. ३७७०.९० 
लक्ष एवढ्या निधीस वित्तीय मान्यता देण्यात आली होती. सदर निधीपैकी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठीचा केंद्र 
हिस्याचा रु. २०३१.७६लक्ष व समरूप राज्य हिस्याचा रु.१३५४.५० लक्ष असा एकुण रु.३३८६.२६ निधी आयुक्‍त 
(कृषि) यांना वितरीत करण्यात आला होता. केंद्र शासनाने अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी वितरीत केलेल्या 
निधीच्या समरूप राज्य हिस्याचा निधी उपलब्ध होऊ न शकल्याने सदर रु. २३०.७८ लक्ष निधी वितरीत 
करण्यात आलेला नाही. सबब केंद्र हिस्याचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीच्या रु. २३०.७८ लक्ष व राज्य 
हिऱ्याच्या रु. १५३.८५ असा एकुण रु. ३८४.६३ लक्ष निधीचे वितरण बाकी होते. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृविका ०११७/प्र.क्र.१२/३-ओ 


दि. १९.४.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सदर अखर्चीत निधी पुनजिवित (Revalidation) करून चालू वर्षात 
विनियोग करण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने केंद्र व राज्य हिऱ्याचा मिळून एकूण 
रु.३८४.६३ लक्ष निधी राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) ही योजना सन 
२०१८-१९ मध्ये राबविण्यासाठी कृषि आयुक्‍त कार्यालयास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, 
त्याबाबत शासन पुढील निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 


१. सन २०१७-१८ मधील राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) योजनेंतर्गत 
केंद्र हिस्याचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीचा रु. २३०.७८ लक्ष निधी (रुपये दोन कोटी तीस लक्ष 
अठ्याहत्तर हजार फक्त) सन २०१८-१९ या वर्षात पुनर्जिवित करून आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. त्या समरुप राज्य fesarar निधी जिल्हा नियोजन व विकास समिती (9200) 
निधीतून उपलब्ध करुन घ्यावा. अशाप्रकारे या योजनेचा केंद्र व राज्य हिश्याचा (DPDC मधून) मिळून एकुण 
रु. ३८४.६३ लक्ष (रुपये तीन कोटी चौ-याएऐंशी लक्ष त्रेसष्ठ हजार फक्त) निधी चालू वर्षी अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गाचा निधी पुनरजिवित करून वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. योजनेकरीता प्रत्यक्ष वितरीत करण्यात येणा-या निधीच्या मर्यादेत योजनेची अंमलबजावणी करावी, तसेच 
सदर खर्च चालू वर्षी पुढील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीतून भागवावा. 


अ.क्र प्रवर्ग लेखाशिर्ष 
9. अनुसूचित । मागणी क्र. डी-३, 
जाती २४०१ पीक संवर्धन, 


७८९ - अनुसूचित जाती उपयोजना 

(००(२६) कृषि उन्नती योजना- कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक 
सुधारणा करिता सहाय्य - उप अभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्र हिस्सा 
६०%) (अनुसूचित जाती) 

(२४०१ A832), ३३ अर्थसहाय्य 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या अनुषंगाने , पुढील अधिकाऱ्यांना नियंत्रण तसेच 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 

१. आयुक्तालय स्तर | आयुक्त (कृषि), कृषि सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी, 
आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. । जिल्हास्तर संबंधित प्रकल्प संचालक | संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
आत्मा कार्यालयातील लेखाधिकारी. 


४. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला सर्व निधी सर्व जिल्हयांना पीएफएमएस प्रणालीव्दारे 
वितरीत करावा. 

५. या झासन निर्णयान्वये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीचा वापर फ़क्त अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या 
लाभार्थ्यांसाठीच करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृविका ०११७/प्र.क्र.१२/३-ओ 


हा शासन निर्णय वित्त परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिळ, २०१८ नुसार 
विहित केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८४/विघयो, दि.१५.६.२०१८ 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. विवि/शिकाना/३१७, दि.१८.७.२०१८ अन्वये,सन २०१७-१८ मधील 
अखर्चीत निधी पुनर्णजिवित करून चालू वर्षाकरिता खर्च करण्यास दिलेल्या मंजूरीच्या अनुषंगाने व त्यांच्या 
सहमतीने निर्गमीत करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८१८१६०२४८३९०१ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


क Digitally signed by Ashok Maroti A 
A h kM t : ¢=IN, o=Governmen / Maharasht Industry Energy and Lab 
shok Maroti pe eer ieeecrneen 
2.5.4.20=e212845163abd7087 1 7bb4bef92b6886b147679a5af5a494e268689ab8 
d696dd, 
seriall 1081-57 1f400d866¢ea34324 1a547aa04f0da0794a00bee1 26e867 
ram oe a 
अशोक Date: 2018.08.18 17:15:46 --05'30' 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा.राज्य मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

आयुक्‍त (कृषि) तथा राज्य नोडल अधिकारी आत्मा, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
संचाळक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

सर्व जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून) 
सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा उपाध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ 
संचालक वनामती, नागपूर 

उप संचालक, आत्मा, सामेती, पुणे 

सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा), 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

कृषि विकास अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

महालेखापाल - १/२(लेखा परिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 
वित्त विभाग (का.व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१२)(अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई.३२ 
नियोजन विभाग, कार्यासन - १४१४, १४३१, मंत्रालय, मुंबई.३२ 

कार्यासन अधिकारी, 2-31, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (कार्यासन-३अ) 


११ 
१२ 
१३ 
48 


१८ 


YS YT WS <.->  '*--€ <->- i Ti > *--  *-* << *£-< 


२१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


